उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय 
फिरते देखभाल पथक, अहमदनगर येथील 
३५ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९ /प्र.क्र.८३/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.८३/आरोग्य -३, 
दिनांक- १९.०३.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नाशिकमंडळ 
नाशिक/अपदे मुदतवाढ/सन१९-२०/३००७-०८/१९, दिनांक-१५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय फिरते देखभाल पथक, अहमदनगर येथील ३५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार जिल्हा रुग्णालय फिरते 
देखभाल पथक, अहमदनगर येथील सदर ३५ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.८३/आरोग्य-३ 


०१० - किमान गरजा कार्यक्रम 
१०१ - रोग प्रतिबंध आणि रोग नियंत्रक 
१०१(१) - फिरते वैद्यकीय पथक (२२१० ०५७६) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१४५०१८९९१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


i Digitally signed by Roshani 
R 05 h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn es h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kad am Pati | OU = Public Health 


Department 
Date: 2019.10.15 11:55:52 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव वरस » महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हा हल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

९. 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ookd bh REO a i 


द्ध 
wre’ bh BE ० ० Reena ae 
Ra 
आड अ केर केले. डक 
ude 
Ooo = 
क ffeewe 


Diabetes आळ कळक. 3 
8 ७०५ ळे 
| - made 
ie kh eahg. 


“ | ore 


